“सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात परदेशी शिष्यवृत्ती 
योजनेअंतर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५७/शिक्षण-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ जून, २०२४ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०१८/प्र.क्र.११८/ 

शिक्षण, दि. ११.१०.२०१८ 

२.शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०२३/प्र.क्र.२८/ 
शिक्षण-२, दि. ३०.०८.२०२३ 

३.शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०२३/प्र.क्र.५७/ 
शिक्षण-२, दि. ०८.११.२०२३ 

४.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे दि.२८.०५.२०२४ रोजी 
चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासप्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील मुलामुलींना 
परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, संदर्भ क्र.१ दिनांक ११.१०.२०१८ 
च्या तरतूदीनुसार सन २०२३-२४ या शौक्षणिक वर्षात परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, 
संदर्भ क्र.२ दिनांक ३०.०८.२०२३ अन्वये निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी पुणे विभागातील कु. पूषण 
विजय राऊळ या विद्यार्थ्याची The University of Manchester, United Kingdom या विद्यापीठात 
Mechanical Engineering Design या १ वर्ष कालावधीच्या अभ्यासक्रमासाठी निवड करण्यात असून 
शासन निर्णय संदर्भ क्र.३ दिनांक ०८.११.२०२३ नुसार कु.पूषण विजय राऊळ या विद्यार्थ्यास सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात रु. २३,५३,३९६/- (अक्षरी रुपये तेवीस लक्ष त्रेपन्न हजार तीनशी शाहान्नव 
wad) इतकी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. त्यापैकी प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास 
बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, पुणे यांचेमार्फत कु.पूषण विजय राऊळ यांस पहिल्या वर्षातील 
प्रथम सत्राकरिता रु.१९,२५,०७२/- इतका निधी कु.पूषण या विद्यार्थ्याला अदा करण्यात आला असून 
उर्वरित रु.४,२८,३२४/- इतका निधी शिल्लक आहे . 

कु.पूषण या विद्यार्थ्याने परदेशातील शैक्षणिक कालावधीच्या पहिल्या वर्षातील द्वितीय 
सत्राकरिता रु.१६,७८,६४४/- इतकी शिष्यवृत्ती मिळणेबाबत मागणी केली आहे. संचाळक, इतर 
मागास बहुजन कल्याण संचालनालय पुणे यांनी संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये प्रचलित शासन निर्णयातील 
अटी व शार्तीनुसार कु.पूषण यांना पहिल्या वर्षातील प्रथम सत्राकरिता उक्तप्रमाणे मंजूर शिष्यवृत्ती 
रकक्‍्कमेतील प्रादेशिक उपसंचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, पुणे यांचेकडे 
जमा असलेली शिष्यवृत्तीची शिल्लक रक्‍कम वगळून (१६,७८,६४४-४,२८,३२४) रु.१२,५०,३२०/-(अक्षरी 
बारा लक्ष पन्नास हजार तीनशे वीस फक्त) इतका पहिल्या वर्षातील द्वितीय सत्राच्या शिष्यवृत्तीसाठी 
निधी वितरीत करण्याबाबत प्रस्तावित केले आहे. यास्तव, सदर निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५७/शिक्षण-२ 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या शौक्षणिक वर्षात परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत निवड केलेल्या 
विद्यार्थ्यांपैकी पुणे विभागातील कु.पूषण विजय राऊळ या विद्यार्थ्यास परदेशातील १ वर्ष या कालावधीच्या 
अभ्यासक्रमासाठी पहिल्या वर्षातील द्वितीय सत्राकरिता उक्त योजनेतील तरतुदीनुसार रक्‍कम 
रु.१२,५०,३२०/-(अक्षरी बारा लक्ष पन्नास हजार तीनशे वीस फक्त) खालील तक्‍यातील तपशिलानुसार वितरीत 
करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अभ्यासक्रमाचा कालावधी | शिक्षण शुल्क निर्वाह भत्ता एकूण भारतीय चलन दर | एकूण मागणी 
दिनांक भारतीय चलनता 
१४.०६.२०२४ नुसार 

पहिल्या वर्षातील द्वितीय | 987?-१०८३२.६६ GBP-8¢40 GBP-94922.&& 9 GBP= १६,७८,६४४/- 

सत्राकरिता माहे जानेवारी- १०६.३६ 

२०२४ ते मे-२०२४ 


यापूर्वी प्राप्त तरतूद रक्‍कम रु.२३,५३,३९६/- पैकी सदर विद्यार्थ्यास पहिल्या वर्षातील प्रथम सत्राची शिष्यवृत्ती| ४,२८,३२४/- 
रु.१९,२५,०७२/- अदा केलेली रक्‍कम वजा जाता प्रादेशिक कार्यालयाकडे शिल्लक असलेली तरतूदीची रक्‍कम 
= (२३५३३९६-१९२५०७२) 


एकूण मागणी | १२,५०,३२०/- 


२. उपरोक्तप्रमाणे निधी वितरणासाठी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, 
पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी व प्रादेशिक उपसंचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, 
पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

नियंत्रक अधिकारी तथा संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी 
उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत विहित प्रयोजनासाठी खर्च करावा. सदर 
निधी खर्च झाल्यावर खर्चाचे विवरण (जिल्हा निहाय/लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चूकता 
शासनास सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी तथा संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचाळनालय, पुणे यांची राहील. 
३. परदेशी शिष्यवृत्ती अंतर्गत शासन निर्णय, संदर्भ क्र. १ दि. ११.१०.२०१८ व शासन शुद्धिपत्रक 
दि. २४.०१.२०२३ व दि.१६.०३.२०२३ मधील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन संबंधित विद्यार्थ्यांचे निधी 
मागणीचे प्रस्ताव तपासून निधी मंजूर करावा. 
४. सदर निधी खर्च करतांना वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका तसेच वित्त 
विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकातील अटी व शुर्तीचा भंग होणार नाही, 
याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची 
राहील. 
प. सदर खर्च सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात "मागणी क्रमांक झेडजी-०३ (०२) (१८) विजाभज, 
इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परेदशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती (कार्यक्रम) (२२२५ 
एफ २१८)" या लेखाशीर्षांतर्गत उपलब्ध केलेल्या तरतूदीतून करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५७/शिक्षण-२ 


&. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०६२०१२१३२३१४३४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KAILAS TARACHAND 
SALUNKE 


(कैलास ता. साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

. प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, पुणे. 
. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 

. मा. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
९. 


कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१०. निवडनस्ती (शिक्षण-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


